वैध मापन शास्त्र यंत्रणेतील, सह नियंत्रक, वैधमापन 
शास्त्र,गट-अ (राजपत्रित) या संवर्गाची दि.०१ जानेवारी, 
२०२४ या दिनांकास अनुसरुन अंतिम ज्येष्ठता यादी. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : वैमाशा-२०२४/प्र.क्र.२७/ग्रासं-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक- २१ जून, २०२४ 


वाचा :- १) शासन अधिसूचना, दि.२१ जून, २०२१ 
2) शासन परिपत्रक क्रमांक : वैमाशा-२०२३/प्र.क्र.२७/ग्रासं-३, दि. 3 एप्रिल, २०२४ 


शासन परिपत्रक- 

उपरोक्‍त संदर्भिय २ येथील शासन परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन ) 
नियमावली, २०२१ नियम ५ (१) नुसार सह नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र या संवर्गामध्ये कार्यरत असणाऱ्या 
अधिकाऱ्यांची दि. १ जानेवारी, २०२४ या दिनांकास अनुसरून सामायिक तात्पुरती ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द 
करण्यात आली होती. सदर यादीबाबत कोणत्याही अधिकाऱ्यांकडून सूचना व हरकती प्राप्त झालेल्या 
नाहीत. यास्तव आता महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ नियम ५(३) नुसार सह 
नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, गट-अ (राजपत्रित) या संवर्गाची ज्येष्ठतायादी अंतिम करण्यात आली असून ती या 
परिपत्रकासोबत परिशिष्ट "अ" येथे जोडण्यात आली आहे. 
रे. सदर ज्येष्ठतासूची तयार करताना महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, २०२१ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. सदरहू सामायिक 
ज्येष्ठतासूची सह नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र या संवर्गात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची आपापसातील 
ज्येष्ठता निश्चित करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. 


३. सह नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र या संवर्गाची अंतिम सामायिक ज्येष्ठतासूची मा. उच्च न्यायालयाने 
याचिका क्र.२७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार तसेच या संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल 
केलेल्या विशोष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ वरील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधिन राहून तयार 
करण्यात आली आहे. 


ted सदर aR परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥8॥8॥99॥॥8.90९.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०६२११२५९२८०८०६ असा आहे. हे शासन 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
POOJA PRASAD : cm 


41 ff0822d 1f39f866ca3537dfc0e52728f898604 
75ff77b46e7415, postalCode=400032, st=Maharashtr 


MANKAR Se pe 0 
(पूजा मानकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१सर्व संबंधित सह नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र ( नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र यांच्यामार्फत) 
प्रत- 
नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य. मुंबई 
निवडनस्ती (संग्रहार्थ). 


१ संवर्गाचे नांव : सह नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र 


शासन परिपत्रक क्र. वैमाशा- २०२४/प्र.क्र.२७/ग्रासं-३, दि. २१ जून, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट “अ 


२) वेतनश्रेणी :- एस-२०-५६१००-१७७५०० 
३) १ जानेवारी, २०२४ या दिनांकास अनुसरुन अंतिम ज्येष्ठतासूची. 
नियम ३ (२ | शासकीय कर्मचाऱ्याचे नांव सह नियंत्रक जन्म दिनांक प्रवर्ग । संवर्गात प्रत्यक्ष येष्ठ पैवानिवत्ती शेरा 
(ब) नुसार पदावरील रुजू दिनांक दिनांक दिनांक 
ज्येष्ठता नियुक्तीचा मार्ग 
क्रमांक 
1१ | २ 3 8 4 ६ 9 ८ 
| 9 | ahaa. हारोडे पदीन्नती २५.०६.१९६८ भज-ब । ०१/०६/२०१८ | ०१/०६/२०१८ । ३०/०६/२०२६ 
2. at. RI. स. काकडे gelact १४.११.१९(७७२ खुला | ०१/०६/२०१८ । ०१/०६/२०१८ । ३०/११/२०३० 
३. श्रीमती सीमा बैस पदीन्नती १२.१२.१९७२ खुला | ०४/०६/२०१८ । ०४/०६/२०१८ । ३१/१२/२०३० 
४ श्री. नरेद्रसिह Areas पदोन्नती १४.०९.१९७२ | विजा (अ) | ०८/०६/२०२० | ०८/०६/२०२० | ३०/०९/२०३० 
4. श्री. पा. म. बिरादार पदीन्नती ०५.०३.१९७० खुला | ०७/१०/२०२१ | ०७/१०/२०२१ | ३१/०३/२०२८ 
हः श्री. शि. के. बागल पदीन्नती १५.०८.१९६६ खुला | ११/१०/२०२१ | ०७/१०/२०२१ | ३१/०८/२०२४ 
श्री. सु. ह. चाटे पदीन्नती १५.०७.१९६९ भज-ड | ०७/१०/२०२१ | ०७/१०/२०२१ | ३१/०७/२०२७ 


